शासकीय, निमशासकीय, खाजगी 
कार्यालये व कार्यालयांचा परिसर तंबाखूमुक्त 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: तंनिका-२१२३/प्र.क्र.८१/आरोग्य ५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १० जुले,२०२३ 


वाचा : 
१) केंद्र शासनाचे “ सिगारेट व इतर तंबाखुजन्य पदार्थ (व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा 

व वितरण यांचे निषेध) अधिनियम, २००३” (कोटपा कायदा-२००३) 

आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण 

कार्यक्रमासंदर्भात निर्गमित केलेली मार्गदर्शक तत्व (Operational Guidelines) 2094 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. तंबाखू-२०१३/प्र.क्र.२५३/आ-५ दिनांक २ 

एप्रिळ, २०१६ 

केंद्र शासनाचे परिपत्रक क्र. F. No. १६०१२/०६ /२०१७ TC दिनांक ०८.११.२०१७ 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय नियंत्रण समितीची बैठक 

दिनांक ३०.०९.२०२२ रोजीचे इत्तिवृत्त 


२ 


— 


3 


— 


8 
4 


SS *« 


प्रस्तावना : 

धूम्रपान आणि तंबाखूच्या सेवनापासून तरुणांना/युवापिढीला आणि जनसामान्यांना दूर 
ठेवण्याकरीता केंद्र शासनाने सिगारेट आणि तंबाखूजन्य उत्पादने (जाहिरात, प्रतिबंध व व्यापार, 
वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा व वितरण यांचे नियमन) कायदा २००३ (कोटपा कायदा-२००३) तयार केला 
आहे. 

राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण तसेच कोटपा कायदा २००३ च्या अंमलबजावणीचा आढावा 
घेण्याकरिता मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय नियंत्रण समितीची 
बैठक दिनांक ३०.०९.२०२२ रोजी घेण्यात आली होती. 

तंबाखू व तंबाखुजन्य पदार्थ प्रतिबंध कायदा-२००३ च्या कलम-४ प्रमाणे शासकीय, 
निमशासकीय, खाजगी कार्यालये, उपहारगृहे व कार्यालयाचा परिसर इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी 
तंबाखू व तंबाखुजन्य पदार्थांचे सेवन तथा धूम्रपान करणे व थुंकणे हे प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. 
सदर बैठकीत याबाबत संपूर्ण राज्यभर प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी अशी सूचना केलेली आहे. सदर 
सुचनेच्या अनुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाच्या सेवनामुळे/धुम्रपान यामुळे मानवी शरीरावर दुष्परिणाम होतात. 
असंसर्गजन्य रोगांमधील कर्करोग, हृदयविकार, मानवी हृदयाशी निगडित रोग, फुफुसांचा कर्करोग 


शासन निर्णय क्रमांकः तंनिका-२१२३/प्र.क्र.८१/आरोग्य ५ 


यासारखे गंभीर आजार होतात. भारतामध्ये दरवर्षी होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये ८-९ लाख मृत्यू हे तंबाखूजन्य 
पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे होत असतात. सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान केल्यामुळे आणि थुंकल्यामुळे 
त्या मधून स्वाईन फ्लू, क्षयरोग, निमोनिया आणि पोटाचे विकार इत्यादी संसर्गजन्य आजार पसरतात. 
२. जन सामान्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून आणि शासकीय इमारती स्वच्छ राहण्यासाठी "स्वच्छ 
भारत स्वस्थ भारत" मोहिमेद्वारे शासकीय इमारतीची साफसफाई करून शासकीय कार्यालये व परिसर 
हा " तंबाखू मुक्‍त परिसर" म्हणून जाहीर केला आहे, त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


३. सार्वजनिक ठिकाणी ज्यामध्ये शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, खाजगी कार्यालये, शासकीय 
संस्था, कार्यालयातील कामाची जागा, उपाहारगृहे, शाळा व महाविद्यालये यांचा समावेश होतो तेथे 
नागरिकांच्या संरक्षणाकरीता सिगारेट, तंबाखू व तंबाखूजन्य इतर उत्पादने प्रतिबंधक कायदा २००३ 
च्या कलम -४ अन्वये तंबाखू खाणे /थुंकणे/ धूम्रपान करण्यास प्रतिबंध आहे. शासकीय इमारतीच्या 
परिसरामध्ये धूम्रपान आणि थुंकणे हा दंडात्मक गुन्हा आहे, त्यानुसार कारवाई करावी. 


४. भारतीय दंड संहितेच्या कलम - २६८ मध्ये अंतर्भूत केल्याप्रमाणे जिच्यामुळे जनतेला अथवा 
आजूबाजूस राहणाऱ्यांना अथवा ज्यांची मालमत्ता, वहिवाट आहे, अश्या सरसकट सर्व लोकांना 
नुकसान, अटकाव, धोका किंवा त्रास होतो, अशी कोणतीही कृती करणारी व्यक्ती सार्वजनिक 
उपद्रवाबद्दल दोषी राहील, असे गृहीत धरुन कारवाई करावी. 

५. शासकीय कार्यालये व परिसर हा " तंबाखू मुक्‍त परिसर" म्हणून करावयाची कार्यवाही पुढील 
प्रमाणे राहील:- 

अ. शासकीय इमारतीची साफसफाई नियमित करण्यात यावी तसेच तंबाखू व तंबाखूजन्य 
पदार्थाच्या निषेधार्थ शासकीय इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ चित्र क्र. १ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार फलक लावण्यात यावा त्याचे आकारमान हे १२० से. मी. x ६० से. मी. एवढे 
असावे. 

ब. शासकीय ईमारतीच्या मुख्यद्वार/इतर द्वार जिथून ईमारतीमध्ये प्रवेश होतो तसेच प्रत्येक 
मजल्यावर लिफ्ट शेजारी आणि विविध भागांमध्ये पुढील तरतुदीसह तंबाखू व तंबाखूजन्य 
पदार्थाच्या निषेधार्थ फलक प्रदर्शित करावेत. फलक हा कमीत कमी go से. मी. x ३० से.मी. 
असावा. 

क. सदर फलकामध्ये पुढील सूचना इंग्रजी अथवा स्थानिक भाषेत इमारतीमध्ये व आवारात नमूद 
कराव्यात " सिगारेट अथवा तंबाखूजन्य उपादने वापरण्यास मनाई/बंदी आहे, असे 
आढळल्यास रु. २००/- इतका दंड आकारण्यात येईल”. 

ड. सदर फलकाच्या खालील बाजूस ज्या अधिका-याकडे तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाची जबाबदारी 
दिली आहे त्याचे नाव, पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक छापण्यात यावा. (चित्र क्र.१) 

इ. तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यासाठी खाजगी कार्यालये, उपहार गृहे, शाळा/महाविद्यालये 
त्यांनी त्यांचे कार्यालयातील जबाबदार व्यक्‍तीची यासाठी नेमणूक करावी. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंनिका-२१२३/प्र.क्र.८१/आरोग्य ५ 
चित्र क्र. १ 


तंबाखू सेवन व विक्री प्रतिबंधित क्षेत्र 


या कार्यालयाच्या 100 यार्ड परिसरात तंबारवू तथा तंबाखुजन्य पदार्थ विक्री करणे व बाळगणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. 


> ६ 


तंबाखू तथा तंबाखुजन्य पदार्थांची विक्री, सेवन व बाळगताना आढळल्यास खालील अधिका-याकडे तक्रार करावी. 


अधिका-याचे नाव 


पदनाम/हुद्दा दूरध्वनी क्रमांक (९ Gy 
तंबासू मुक्ती मदत क्र. 1800112356 ल त्य 


६. सिगारेट आणि तंबाखूजन्य उपादने कायदा २००३ चे उल्लंघन झालेले आढळल्यास राजपत्रित 
अधिकारी किंवा त्यांनी नियुक्‍त केलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांनी दंडात्मक कार्यवाही करून उल्लंघन 
करणाऱ्यास दंडपावती देतील व दंडाची रक्‍कम जमा करून घेतील. (पावतीचा नमुना परिशिष्ट -१ 
मध्ये जोडला आहे.) 

जमा झालेली रक्‍कम महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: तंबाखू 
२०१३/प्र.क्र.२५३/आ-५, मंत्रालय मुंबई. दिनांक २ एप्रिळ २०१६ अन्वये सांकेतांक: (०२१००६७२०१) 
या लेखाशीर्षामध्ये जमा करण्यात यावी. 


७. सोबतच शासकीय इमारतीच्या सर्व द्वारांवर तंबाखू उत्पादन जमा करण्याकरिता एका पेटीची 
व्यवस्था असली पाहिजे. जो कोणी तंबाखूचे उत्पादन बाळगत असेल तो सदर पेटीमध्ये तंबाखू 
उपादने जमा करील अऱ्या स्पष्ट सूचना दर्शनी भागावर लावण्यात याव्यात. (चित्र क्र.२ नुसार) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंनिका-२१२३/प्र.क्र.८१/आरोग्य ५ 


चित्रक्र.२ 


तंबारू सेवन व विक्री प्रतिबंधित क्षेत्र 


या परिसरामध्ये तंबारवू व तांबखुजन्य पदार्थ सेवन करणे तथा बाळगणे कायद्याने गुन्हा आहे. 
याचे उल्लंघन केल्यास रु, 200/- पर्यन्त दंड आकारण्यात येईल 


६> 


तुम्ही तंबाखूमुक्त क्षेत्रात प्रवेश करत आहात. GND) 


NH 
Aes (७ राहीव order अभियान 
महारा 


तंबाखू मुक्ती मदत क्र. 1800112356 


परिशिष्ट . १ 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


सिगारेट व अन्य तंबाखुजन्य उत्पादने ( जाहिरात मनाई आणि व्यापार व वाणिज्य उत्पादन आणि 
वितरण नियमन कायदा, 2003 (COTPA) 


अंमलबजावणी करणारा विभाग : 
सदरील ठिकाणची दंड पावती दिनांक 
नाव 
पत्ता 


खालील कलमान्वये उल्लंघन करणा-यांना शिक्षा दिली आहे. 


© कलम-४ दंड रक्‍कम रुपये 
© कलम-५ 

© कलम-६अ 

© कलम-६ब 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंनिका-२१२३/प्र.क्र.८१/आरोग्य ५ 


७ कलम-७ 
e इतर अधिनियम कलम 
प्राधिकृत अधिका-याचे प्राधिकृत 

नाव व पद अधिका-याची सही 


(जमेचे Garay “०२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य , ०४ - सार्वजनिक आरोग्य, १०४ -फी, दंड 
इत्यादी, (१) (१०४) तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाखालील सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानास प्रतिबंध , नियमांनुसार दंड 
वसुल (संकेतांक - ०२१००६७२०१) 


८. या शासन निर्णयान्वये केलेल्या मागर्दशक सूचनांची संपूर्ण राज्यभर प्रभावी अंमलबजावणी करणे 
हेतू संबंधित विभागाने त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व यंत्रणांना कार्यवाही करावयाच्या सूचना/दक्षता 
देण्यास निर्देशित करावे. 
र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६३०२२३९०६४६१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by ASHOK MAROTI 
ASHOK. «= 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845163abd708717bb4b 
ef92b6886b147679a5af5a494e26868 
9ab8d696dd, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
serialNumber=5F7ECA 1F400D866EA3 


4324CEA1A547AA04FODA0794A00BE 
E126E8678172A15C5, cn=ASHOK 
MAROTI ATRAM 


Date: 2023.07.10 15:42:34 +05'30' 


अशोक आत्राम 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मंत्री (सा. आ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंनिका-२१२३/प्र.क्र.८१/आरोग्य ५ 


प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव,(गृह) , गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.सहसचिव (आरोग्य-५), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


0 (२ ७ & 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


